के. वाय. बी. शिक्षण संस्था, नागपूर, संचालित 
विरान कॉन्व्हेंट अण्ड स्कूल, सेवादल नगर, 
मानेवाडा बेसा रोड, नागपूर या शाळेचे, शिवनेरी 
नगर, बेसा पिंपळा रोड, बेसा, नागपूर येथे 
स्थलांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२२/प्र.क्र.४७५/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे जा.क्र. प्राथ-/ब/८९५/२०२२ 
दिनांक १०.२.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
के. वाय. बी. शिक्षण संस्था, नागपूर संचालित विरान कॉन्व्हेंट अण्ड स्कूल, सेवादल नगर, 
मानेवाडा बेसा रोड, नागपूर या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्यित प्राथमिक (इयत्ता १ली ते इयत्ता 
८वी) शाळेचे शिवनेरी नगर, बेसा पिंपळा रोड, बेसा, नागपूर येथे स्थलांतरास मान्यता देण्याचा 
संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

सदर झाळेचे उपरोक्‍त ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात 
येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्‍यक राहील. 
(२) सदर झाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावरील असल्याने झाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(3) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्यक 
राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२२/प्र.क्र.४७५/एसएम-१ 


(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११६२७०८७७२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION DEPARTMENT, 
78927९1 ed4f4fces65eda3495 
MUNDHE se 


|OD6ECOACS02D43AF5F670B5BA13F5 
PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


ae) 


. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 

. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर. 
. अध्यक्ष/ सचिव, के. वाय. बी. शिक्षण संस्था, नागपूर. 

५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


A) 


9७८ AN 


o~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


